आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २२०२ १९०१, २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०४/ का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ६ नोव्हेंबर, २०२०. 

वाचा - 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

2) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक,दि.२४.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, 

दि.९.०६.२०२०. व दि. ६.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२०, दि.११.०९.२०२० व दि.७.१०.२०२०. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२०/(४०/२०२०)/अर्थसंकल्प. 
शासन निर्णय - 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल,२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणाळीवर वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य 
लेखाशिर्षांतर्गत झालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या खालील 
योजनांतर्गत ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबीखालील वार्षिक अर्थसंकल्पीत तरतूदींच्या go टक्के 
मर्यादेतील तरतूदी शालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आल्या आहेत. 

आता माहे ऑक्टोबर मध्ये वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता एकूण अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या wo 
टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही बाब विचारात घेऊन 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-५ मधील २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य 
लेखाशिर्षांतर्गत खालीलप्रमाणे नमूद योजनांकरिता उर्वरीत १० टक्के निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख 
म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/का-६ 


(रु. हजारात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | सदर झासन निर्णयाद्वारे 
क्र तरतूद वितरीत करण्यात येत 
असलेली १०% तरतूद 
a | 2 2 | eB 
णि सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान. ५०००८३.०० ५०००८.३० 
(२२०२ १९०१)- ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
२ | अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान | ४१५००.०० ४१५०.०० 
(२२०२ १९४८) - ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
३ | सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला | १५१७११.०० १५१७१.१०० 
सहाय्य 
(२२०२ एच ९७३) - ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
एकुण ६९३२९४.०० ६९३२९.४० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे 
पुढील ३ ते ४ महिने राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा.सदर निधीचा वापर नियमित वेतन अदायगीसाठीच करण्यात यावा. सद्यस्थितीत कोणत्याही 
प्रलंबित दायित्व (Arrears) अदा करण्यासाठी वापर करण्यात येऊ नये. 
3 विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० 
च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१३१३५२०२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Kiran Kisanrao ग 
Pawar ria ores 
किरण कि. पवार 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


Digitally signed by Kiran Kis Pawar 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/का-६ 


२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


